RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No.MH /MR /South -322 / 2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ४० ( ५ ) ] 


बुधवार , जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १६४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महिला व बाल विकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ जुलै २०१४ . 


अधिसूचना 


बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम , २००० . 

क्रमांक जेजेबी-२०१३ / प्र.क्र . २४६( भाग -२)/का-३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना अनुक्रमे महिला व बाल विकास 
क्रमांक जेजेए -२००७ /प्र.क्र .२५८ / का -०३, दिनांक १८ जुलै २०० ९ आणि दिनांक १ ९ एप्रिल २०१० अन्वये कोल्हापूर , वाशिम , नंदुरबार, यवतमाळ 
आणि गोंदिया जिल्ह्यांकरीता बाल न्याय मंडळ गठित केली आहेत आणि विधीसंघर्षग्रस्त बालकांच्या संबंधात अशा मंडळांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, २००० ( २००० चा 
५६) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेले अधिकार पार पाडण्यासाठी 
मुख्य दंडाधिकारी आणि सदस्य यांची नियुक्ती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कोल्हापूर, वाशिम, नंदुरबार , यवतमाळ आणि गोंदिया बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांचा 
पदावधी समाप्त झाला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बाल न्याय मंडळे गठित करणे आणि ही अधिसूचना शासकीय 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता त्यावर सदस्यांची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते. 

त्याअर्थी, आता, बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम , २००० च्या कलम ४ (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्येविनिर्दिष्ट केलेल्या कोल्हापूर, वाशिम, नंदुरबार , यवतमाळ आणि गोंदिया 
जिल्ह्यांकरिता बाल न्याय मंडळे गठित करीत आहे आणि उक्त अधिनियमान्वये विधीसंघर्षग्रस्त बालकांच्या संबंधात अशा मंडळांना प्रदान केलेल्या 


( १ ) 


भाग चार - अ - १६४-१ 


. 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५ , शके १९ ३६ 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अनुक्रमे स्तंभ ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये, त्यासमोर प्रत्येकी विनिर्दिष्ट केलेल्या 
मुख्य दंडाधिकाऱ्यांची आणि अन्य सदस्यांची नियुक्ती करीत आहे : 

अनुसूची 
अ.क्र . बाल न्याय 

दंडाधिकारी 

मुख्य 
मंडळाचा जिल्हा 

बाल न्याय मंडळाचे इतर सदस्य 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ गोंदिया मुख्य जिल्हा न्यायाधीश , गोंदिया यांनी ( १ ) श्रीमती संगीता 

कृष्णलाल 

घोष, 
नामनिर्देशित केलेले प्रथम वर्ग 

द्वारा तापस गुहा, रींग रोड, गजानन कॉलनी, गोंदिया . 
न्याय दंडाधिकारी. 

मो . क्र .८०८७१२१०१४ . 
( २) श्रीमती आशा राजेंद्रसिंग ठाकूर , 

१ ९ गायत्रीनगर , बिसेन पेट्रोलपंपाच्या समोर, 
गायत्री मंदिर रोड, कुडवा रोड, गोंदिया . 

मो . क्र . ९९ २३०८५२०० 
२ कोल्हापूर मुख्य जिल्हा न्यायाधीश , कोल्हापूर यांनी ( १ ) श्रीमती राजश्री जांबुकुंमार साकळे, 
नामनिर्देशित केलेले प्रथम वर्ग 

२०२५ , पुरूषोत्तम अपार्टमेंट , 
न्याय दंडाधिकारी . 

राजारामपुरी, ८ वी गल्ली, कोव्हापूर ४१६ ००८. 

भ्र . क्र . ९ ८५००४४ ९ ४१ 
( २ ) श्री . विष्णू बाळकृष्ण शेटे , 

७७२ ए, शिवाजी मार्केट , कमानीजवळ , 
पाण्याचा खजीना, कोल्हापूर ४१६ ०१२ . 

भ्र . क्र . ९ ४२३२८७९ ७० / ७३८५ ९ १७ ९ ५५ 
३ नंदुरबार मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, नंदुरबार यांनी ( १ ) प्रा . डॉ . आशा रामचंद्र तिवारी , 
नामनिर्देशित केलेले प्रथम वर्ग 

नंदुरबार तालुका विधायक समितीचेविधी महाविद्यालय 
न्याय दंडाधिकारी . 

वसतिगृह, नंदुरबार . 

भ्र . क्र . ९ ३२६०४८५१६ 
( २ ) अॅड. रामू महाऱ्या वळवी , 

मु . पो . डोगेगाव, ता . जि . नंदुरबार . 

भ्र . क्र . ९ ४२१६४०७२ ९ 
वाशिम 

मुख्य जिल्हा न्यायाधीश , वाशिम यांनी ( १) प्रा . अशोक लोडूजी ताजणे , 
नामनिर्देशित केलेले प्रथम वर्ग 

आययुडिपी कॉलनी, दुसरा टप्पा, 
न्याय दंडाधिकारी . 

सोहन ऑटोमोबाईल्स ते महाकाली रोड , 
ता.जि. वाशिम . 

मो.क्र . ९८५०३७१७१६ / ८ ९ ७५००४१६ ९ 
( २) अॅड . कु . माधुरी तण्णालाल मिसार , 
रा. गायत्री भवन, जनता बँकजवळ , जुना रिसोड 

ता.जि. वाशिम . 

दू.क्र . ०७५३-२३३४५० . मो . क्र . ९ ८८१ ९ ३ ९ ३८७. 
यवतमाळ 

मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, यवतमाळ यांनी ( १) अॅड. सुनिल परसराम घोडेस्वार , 
नामनिर्देशित केलेले प्रथम वर्ग 

कोल्हे ले - आऊट, दारव्हा रोड, यवतमाळ . 
न्याय दंडाधिकारी. 

मो . क्र . ९८२२७०६७३ ९ . 
( २) अॅड . श्रीमती संजुताई पांडूरंग गभणे , 

गजानननगर , पिंपळगाव रोड , यवतमाळ. 
मो . क्र . ९९ २३६१० ९ ६६ . 


३ 


४ 


नाका , 


५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . बा . हजारी , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५ , शके १९ ३६ 


mo 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 


New Administrative Building , 3rd Floor , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th July 2014 . 


NOTIFICATION 


JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN ) ACT , 2000 . 

No. JJB - 2013 /C.R . 246 (Part - 2 )/D-3.—Whereas , the Government of Maharashtra vide 
Govenment Notification , Women and Child Development Department, No. JJA . 2007 / C.R . 258/ D 
3 , dated the 18th July 2009 and 19th April 2010 has , constitited the Jevenile Justice Boards for 
the Gondia , Kolhapur , Nandurbar, Washim and Yavatmal Districts in the State and appointed 
Principal Magistrates and members in exercise of the powers conferred by section 4 of the Juvenile 
Justice (Care and Protection of Children ) Act , 2000 (56 of 2000 ) (hereinafter referred to as " the 
said Act”), for exercising the powers and discharging the duties conferred on such Boards in 
relation to the Juveniles in conflict with law ; 

And Whereas, the term of office of the members of the Juvenile Justice Boards of the Gondia , 
Akola , Kolhapur , Nandurbar, Washim and Yavatmal Districts as specified in the Schedule 
appended to the said notification is expired ; 

And Whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to constitute the 
Juvenile Justice Boards in the said Districts specified in the Schedule appended hereto, and 
appoint thereon the members for a period of three years from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the 
Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2000 the Government of Maharashtra 
hereby constitutes the Juveniole Justice Boards for the Gondia , Kolhapur, Nandurbar, Washim 
and Yavatmal Districts in the State and appoints the Principal Magistrates and other members 
specified in columns ( 3 ) and (4 ) of the Schedule appended hereto , respectively , for exercising the 
powers and discharging the duties conferred on such Board in relation to the juveniles in conflict 
with law under the said Act : 


Schedule 


Sr. 


No. 


District of 

Juvenile 
Justice Board 


Principal Magistrate 


Other Members 
of Juvenile Justice Board 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Gondia 


Judicial Magistrate of the 

First Class to be nominated 
by the Principal 
District Judge, Gondia . 


( 1) Smt. Sangita Krishnalal Ghosh , 

C /o Tapas Guha, Ring Road , 
Gajanan Colony, Gondia . 

Mob . No. 8087121014 
(2 ) Smt. Asha Rajendrasing Thakur 

19 , Gayatri Nagar, Opp . Bisen 
Petrol Pump, Gayatri Mandir 
Road , Kudwa Road , Gondia . 
Mob . No. 9923085200 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५ , शके १९३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


2 


Kolhapur 


Judicial Magistrate of the 

First Class to be nominated 
by the Principal 
District Judge , Kolhapur . 


( 1 ) Smt. Rajashree Jambukumar Sakale , 

2025 , Purushottam Apt ., 
Rajarampuri, 8th Lane, 
Kolhapur 416 008 

Mob . No. 9850044941 
( 2 ) Shri Vishnu Balkrishna Shetye , 

772 A , Shivaji Peth , 
Near Timber Market, 
Kaman Panyacha Khajina, 
Kolhapur 416 012 . 

Mob . No. 9423287970/7385917955 
( 1 ) Prof. Dr. Asha Ramchandra Tiwari, 

Nandurbar Taluka , 
Vidhayak Samitiche Vidhi 
Mahavidyalaya Vastigruh , 
Nandurbar . 

Mob . No. 9326048516 
( 2 ) Adv. Ramu Maharya Valvi, 

At Post Dogegaon , 
Tal. Dist. Nandurbar . 
Mob . No. 9421640729 


3 


Nandurbar 


Judicial Magistrate of the 

First Class to be nominated 
by the Principal 
District Judge , Nandurbar . 


4 


Washim 


Judicial Magistrate of the 

First Class to be nominated 
by the Principal 
District Judge, Washim . 


( 1 ) Prof. Ashok Loduji Tajane, 

IUDP Colony, 2nd Stage , 
Sohan Automobiles to Mahakali 
Road , Tal. Dist . Washim . 

Mob . No. 9850371716/8975004169 
( 2 ) Adv. Madhuri Tannalal Misar , 

Gayatree Bhavan , 
Near Janata Bank , Old Risod Naka, 
Tal. Dist . Washim . 
Tel. No. 0753-233450 
Mob . No. 9881939387 


5 


Yavatmal 


Judicial Magistrate of the 

First Class to be nominated 
by the Principal 
District Judge , Yavatmal. 


( 1 ) Adv. Sunil Parashram Ghodeswar 

Kolhe Lay Out, Darvha Road , 
Yavatmal. 

Mob . No. 9822706739 
( 2 ) Adv . Sanjutai Pandurang Gobhane, 

Gajanan Nagar , Pimpalgaon Road , 
Yavatmal. 
Mob . No. 9923610966 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


M. B. HAJARI, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


